श्री. सुनिळ पंढरीनाथ सातव, अतिरिक्‍त 
सरकारी अभियोक्ता, गट-अ यांच्या स्वेच्छा 
सेवानिवृत्तीबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांक :-डीपीपी-०४२२/प्र.क्र.८२/पोल-१०, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :-०२ जुन , २०२२ 


वाचा :- (१) संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र 
क्र.सअसेवानि/१०७/६६१/२०२२, दि.१७.०३.२०२२. 
(२) श्री. सुनिल पंढरीनाथ सातव, अतिरिक्‍त सरकारी अभियोक्ता यांचा 
दि.०२.०३.२०२२ रोजीचा विनंती अर्ज. 
शासन आदेशा :- 
अभियोग संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील अतिरिक्‍त सरकारी अभियोक्ता (गट- 


ओ या संवर्गातील वेतनश्रेणी एस-२३ रु.६७७००-२०८७०० या मध्ये कार्यरत असलेल्या श्री. 
सुनिल पंढरीनाथ सातव, अतिरिक्‍त सरकारी अभियोक्ता, गट-अ, नाशिक येथे कार्यरत 
आहे. 

श्री. सुनिळ पंढरीनाथ सातव, अतिरिक्‍त सरकारी अभियोक्ता यांनी संदर्भ क्र. २ 
अन्वये स्वेच्छा निवृत्ती मंजूर करण्याची विनंती केली असून संचालक, अभियोग 
संचालनालय यांनी संदर्भ क्र. १ अन्वये शिफारस केली आहे. 

श्री. सुनिल पंढरीनाथ सातव, अतिरिक्‍त सरकारी अभियोक्ता यांची विनंती आणि 
संचालक, अभियोग संचालनालय यांची शिफारस विचारात घेऊन, महाराष्ट्र नागरी सेवा 
(निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ Helles नियम ६६ (२) मधील तरतुदीनुसार श्री. सुनिल 
पंढरीनाथ सातव यांनी दि.०२.०३.२०२२ च्या अर्जान्वये दिलेली स्वेच्छा सेवानिवृत्तीची 
नोटीस स्विकारण्यात येत आहे. श्री. सुनिळ पंढरीनाथ सातव, अतिरिक्‍त सरकारी 
अभियोक्ता, गट-अ, हे दि.०२.०६.२०२२ (4.4) रोजी स्वेच्छासेवानिवृत्त होत असल्याचे 


घोषित करण्यात येत आहे. 


शासन आदेश क्रमांकः डीपीपी-०४२२/प्र.क्र.८२/पोल-१०, 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या ~ www.maharashtra.gov.in Ul 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 
२०२२०६०२११४३०२०५२९ असा आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Tushar Dilip 
Rathod 


(तुषार दि. राठोड) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२) उप संचालक, अभियोग संचालनालय, नाशिक परिक्षेत्र, नाशिक 
3) सहाय्यक संचालक व सरकारी अभियोक्ता, नाशिक 
४) श्री.सुनिळ पंढरीनाथ सातव, अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता यांना (अभियोग 
संचालनालयामार्फत) 
५) निवडनस्ती (पोल-१०) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


